मंत्री आस्थापनेवरील चोपदार/जमादार (भाग-अ) 
या सावधि पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड 
संवर्गातील भाग-ब व भाग-क मधील कर्मचाऱ्यांची 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची दिनांक १ 
जानेवारी, २०२२ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२७२१/प्र.क्र.३३/२१ (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ फेब्रुवारी २०२२ 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. आरटीआर-१०९४/प्र.क्र.९/९४/१२ दि. २०.१०.१९९५ 
२.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र वेतन-१११९/प्र क्र ०३/सेवा-३ दिनांक ०२.०३.२०१९ 


परिपत्रक :- 
महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील प्रशासकीय विभागातील गट-ड संवर्गातील पदांच्या 


सेवाभरतीचे विनियम करणारे नियम शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. आरटीआर- 


१०९४/प्र.क्र.९/९४/१२ दि. २०.१०.१९९५ च्या अधिसुचनेद्वारे विहित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 


गट-ड संवर्गातील पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील अनुसूची गट-अ मधील जमादार/चोपदार पदावरील 


पदोन्नतीसाठी विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणा-या कर्मचा-यांची माहिती सर्व प्रशासकीय 


विभागांकडून मागविण्यात आली. विभागांकडून प्राप्त माहितीची छाननी करण्यात येवून नाईक संवर्गात 


३ वर्षे सलग सेवा झालेल्या कर्मचा-यांची ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. या ज्येष्ठतासूची 


मधून शिपाई,तात्पुरती पदोन्नती दिलेले नाईक संवर्ग पदावरील ३ वर्षे पूर्ण न झालेले कर्मचारी 


वगळण्यात आले आहेत. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांनी प्रस्तुत तात्पुरती जेष्ठतासूची त्यांच्या विभागातील गट-ड संवर्गातील 


सर्व संबंधीत कर्मचा-यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. पदोन्नती नाकारल्यास संबंधित कर्मचा-यास अनुज्ञेय 


केलेले आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ काढून घेतले जातील असेही सर्व मंत्रालय विभागांनी त्यांच्या 


नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दयावे. जेष्ठतासूचीबाबत त्यांचे काही आक्षेप 


असल्यास, तसेच अपूर्ण माहिती असल्यास दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत या विभागास (साप्रवि कार्या -२१) 


कळविण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२७२१/प्र.क्र.३३/२१ (आस्था) 


वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही विधि व न्याय विभाग,महसूल व वन विभाग,आदिवासी विकास 


विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग तसेच वि. जा. भ. ज विभाग यांनी माहिती दिलेली नाही. 


तरी चोपदार पदावरील पदोन्नतीस पात्र कर्मचा-यांची माहिती तात्काळ पाठविण्यात यावी. 


सदर परिपत्रक (ज्येष्ठतासूचीसह) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२०११२१६१२७९०७ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DILIP PRABHAKAR DESHMUKH 
Date: 2022.02.01 12:19:00 +05'30' 
(दि. प्र. देशामुख ) 
उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रत - 

) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
) मा मुख्यमंत्री / मा उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

४) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 


कार्यकारी अभियंता,दक्षिण मुंबई (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मर्झबन रोड मुंबई 
संबंधित कर्मचारी 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


मंत्री आस्थापनेवरील चोपदार/जमादार (भाग-अ) या सावधि पदावर पदोन्नतीसाठी गट-ड संवर्गातील भाग-ब व भाग-क मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ९ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 


अ. | कर्मचा-याचे नाव ae युक्‍तीचा |मुळ नियुक्तीचे | जन्म दिनांक | सध्याचे पदनाम क व समकक्ष पदाव पैवानिवृत्ती पदार पदावर विभाग 
क्र दिनांक पद (भाग-ब/ भाग-क) अखंड दिनांक पद्दोन्नतीस इच्छूक/ 
पदोन्नतीचा दिनांक अनिच्छूक 

eam ema RTA | aT TATA चदला 
«aia aaa [Row.atto ara सहकार वपनण 

र अनिच्छूक सहकार TT 

४ श्री. आत्माराम द खुला २६.११.१९८० |शिपाः __|२२.०१.१९६३ १५.०२.१९९९ २३१.०१.२०२३ | अनिच्छ्क  |मृद व जलसंधारण विभ 
एकक weet [अजा रर रट्ट see 
दोक्रावषवणे खुला [२२०२२ Howe waren aT 

8 aR २५०६२०३ ३०६३०३३ [SR «(SA नापुरवठा ATT 
Za अजा RRR Gi जिलसंक्ाव 

र २०३३००5 Eine जलसंपदा 

| श्री. रा. गा.वालकोळी | SASF. २०.१०.१९८९ [RTS [08 BRS १४.१०.२००७ ३१.५.२०२५ | अनिच्छ्क | अन्न, ना.पुरवठा व ग्रा.सरक्षण 
| RRR Gi GRE 

AAR ARERR __ [PRR Ein | प्रामोवकासावधात 

१३|श्रो रमेश लक्ष्मण दवणे । विमाप्र ।०१.०९.१९८४ ३०.०९.२०२३ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
ae ata मजाक ee cc C2 i | अल.नावृरवजचत्रासान 
र ORT ic [जिलसंवदाव 
[शिपाई १०६१९६२ १८०४२०८ SE |जलसपक्ावः 

% | आतच्छक ‘Lae 

PARE TART fan] २९०३९९७ TER TATE. 
१९.७.१९९५ १.१२.२०२५ इच्छूक सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य 

aE नारायन आढाव |अ. जा |०४.११.१९९६ ०.०६.२०२८ अनिच्छूक अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
रश्रीविप्रनलावडे [अजा [०२०३रररर waa 

२२ सु. शा. वाप खुला ०२.०७.१९९० पाई ५.०७.१९६८ |हवलदार १८.०७.२०१६ १.०८.२०२८ | अनिच्छ्क | जलसंपदा विभ 

र Paar Seen 
रड Soa iad जलसवदाति 

PRAT जक ][२६०टरटटप | आनच्कक Rae तचातावरम बदलाव 
[श्री शेखर aera खुला [२००३९९४ cera aie काय विभाग 
रज श्रीरा गो परब खुला [३९९०२२८३ वित्त विभाग 

Za eer en AAR खुला 1०६००९९ नगर ea aA 


